महाराष्ट्र शासन 


प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य क्रमांक:- संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.११७/१४ 
दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ ते १४ ऑक्टोबर, २०२३ सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक:-१८ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ मधील प्रशिक्षण.. 
अवर सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९१२-अ, 
दि.२३.०९.२०११. 
2) महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम २०२२, दि.०२.०२.२०२२. 
३) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे क्र.512₹//२०२३- 
28/PP-GAD Dept/ol9/3§2, दि.१४.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२३.०९.२०११ अन्वये सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्यासाठी प्रशिक्षण धोरण विहीत केले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
दि.०२.०२.२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 
सदर नियमानुसार सर्व शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत, उजळणी व पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण अनिवार्य 
करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय, दि.२३.०९.२०११ अन्वये राज्य प्रशिक्षण 
धोरणांतर्गत गट-अ करिता पदोन्नतीनंतरच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी दोन आठवडे एवढा विहित करण्यात आला 
आहे. 


२. त्यानुसार अवर सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र इन्स्टीट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरींग टेकनॉलॉजी, मॉडेल 
कॉलनी, पुणे येथे दि.०३.१०.२०२३ ते १४.१०.२०२३ या कालावधीमध्ये १२ दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण 
आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित केलेल्या अवर सचिवांची यादी सोबत 
जोडली आहे. 

३. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरण व महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ अन्वये 
देण्यात येत असून यासाठी उपस्थिती अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षणाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
परिपत्रक, दि.१३ मे, २०१५ मधील सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.११७/१४ 


४. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील अ.क्र.२ ते २६ येथील नमूद अवर सचिवांचे नामनिर्देशन यापूर्वी 
आयोजित प्रशिक्षणासाठी करण्यात आले होते. तथापि, विभागाने/वैयक्तिक कारणास्तव त्यांच्या विनंतीनुसार 
त्यांचे नाव प्रशिक्षणातून वगळण्यात आले होते. सदर अधिकाऱ्यांचे नामनिर्देशन दि.०३.१०.२०२३ ते १४.१०.२०२३ 
या कालावधीतील प्रशिक्षणासाठी पुन्हा करण्यात येत असून, वरील अधिकाऱ्यांना सदर प्रशिक्षणासाठी जाणे 
बंधनकारक राहील. सदर प्रशिक्षणातून नाव वगळण्याबाबतची विनंती मान्य केली जाणार नाही. महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ मध्ये पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ 
रोखण्याची तरतूद आहे. सदर बाब संबंधीत सर्व प्रशिक्षणार्थी अवर सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. 


५. प्रशिक्षणास नामनिर्देशन केलेले अधिकारी हे प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी दि.०२.१०.२०२३ 
रोजी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी दिनांक ०३.१०.२०२३ रोजी सकाळी ९.०० 
वाजेपर्यंत महाराष्ट्र इन्स्टीट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड He टेकनॉलॉजी, मॉडेल कॉलनी, पुणे येथे 
पोहचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करावे. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षणार्थीस 
कळवावे. नामनिर्देशित अवर सचिव यांना संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, 
कार्यमुक्तीच्या आदेशाची एक प्रत सहाय्यक प्राध्यापक तथा सत्रसंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 


६. नामनिर्देशित अवर सचिव यांनी सहाय्यक प्राध्यापक तथा सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, यशदा, 
पुणे डॉ. किरण धांडे (मो.क्र.९६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, 


पुणे तसेच श्रीमती रुपाली धालपे (मो.क्र. 9७२१००४२३७ (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा 


७. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१९१८१४४५३२६१०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

आपला, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d6f 
16ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharasht 


BA B RA MA N E iber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 19F7D78 
99F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
2023.09.18 14:47:57 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
सोबत:-वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 
१) सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
) सह/उप सचिव (का.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सह/उप सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) संबंधित अवर सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
) निवडनस्ती १४. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.११७/१४ 


सामान्य प्रशासन विभाग/१४ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्या मार्फत आयोजित 


करण्यात आलेले पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 


कालावधी 


8 0 


दिनांक ०३.१०.२०२३ ते १४.१०.२०२३ 


महाराष्ट्र इन्स्टीट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँण्ड कॅटरींग 
टेक्नॉलॉजी, मॉडेल कॉलनी, पुणे. 


ई-मेल kiran.dhande@yashda.org 
सत्र संचालक तथा सहाय्यक प्राध्यापक डॉ.किरण धांडे 


(मो.क्र.९६६५२४६१९८) 

प्रशिक्षणार्थी पदनाम:-अवर सचिव 

अ. | श्री/ अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 

क्र. | श्रीमती 

१ श्री आ.अ.माळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | ९९२०६४५२५४ iasanand2010@ gmail.com 
विभाग 

२ श्री व.गो.माने महसूल व वन विभाग ९८५०५००२१३ vasant.mane @nic.in 

3 श्री ग.रा.देशमुख अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । ९५९४०४९२४९ gajanan.deshmukh67 @nic.in 
संरक्षण विभाग 

४ श्री अ.रा.राणे वित्त विभाग ९८६९०७७४५७ anil.rane @nic.in 

५ | aft म.गि.जोगदंड वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | ९३२४२२१७६६ mahadeo.jogdand (80.0 
विभाग ९३७०३१४००२ 

६ श्री सं.द.महाडेश्वर सार्वजनिक आरोग्य विभाग ८०८२६००५१९ sanjay.mahadeshwar @nic.in 

. श्री सु.सि.पाटील पाणी पुरवठा व स्वच्छता ९८९२५६१३६७ sunilkumar.patil @nic.in 
विभाग ७७८८८१५८३९ 

हः श्री बा.रा.सोनवणे जलसंपदा विभाग ९९७०८०४०६४ bapusaheb.sonawane @nic.in 

९ | श्रीमती ।मे.गौ.शिदे अल्पसंख्याक विकास विभाग | ९९२३०००३०७ mangal.nitnaware @nic.in 

(मं.आ.नितनवरे) 
१० श्री नि.जो.डंगारे मराठी भाषा विभाग ९८६९२३७३९१ nitin.dangare @nic.in 
९८६९२३७९३१ 

११ | श्रीमती | उ.कृ.धादवड मराठी भाषा विभाग ९७७३४९२८६० urmila.dhadawad @ nic.in 

१२ | ait स्व.गो.बोरसे गृह विभाग ९७०२२८८२७२ swapnil. borse @nic.in 

१३ | श्रीमती । गौ.रा.म्हस्के सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग ९१६७९५०४५१ gauri.pawar@nic.in 

(गौ.सं.पवार) विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.११७/१४ 


अ. | श्री/ | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 

क्र. | श्रीमती 

१४ श्री र.ना.जगताप महसूल व वन विभाग ९१६७१९०९४६ ramesh.jagtap @nic.in 

१५ | att अ.र.जगताप नियोजन विभाग (प्रतिनियुक्ती) | ९८६७२६६६३० anil.jagtap @nic.in 

१६ | att र.शि.अहिरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग । ९६५३३५७३०० ranjit.ahire @nic.in 
२०२९९९९९०९ 

१७ | att सं.ज.पाटील उद्योग,उर्जा व कामगार ९७३०९९९५५५ sanjay. patil @nic.in 

विभाग (प्रतिनियुक्ती) 

१८ | श्रीमती | अ.गो.लाड वित्त विभाग ९८६७९४५४८४ anita.lad @nic.in 

१९ श्री मे.भि.नवार सार्वजनिक बांधकाम विभाग । ८१६९६३०४५४ meghshyam.pawar @nic.in 
९८६९२४४१७९ 
९१६९६३०४५४ 

२० श्री सा.व.पाटील अल्पसंख्याक विकास विभाग | ९८९२७९४२२९ sarangkumar. patil @nic.in 

२१ श्री प्र.र.पिपळे कृषि व पदुम विभाग ९९६७९१२२३० prashant.pimple@nic.in 

२२ श्री र.ना.खेतले गृह निर्माण विभाग ८०८२६००८३९ ravindra khetle @nic.in 

२३ | att कि.धो.निकम नियोजन विभाग ९९६७३२८३८६ kisan.nikam@nic.in 

२४ श्री अ.श.पाटील नगर विकास विभाग ९८६७२६२६८९ ajaysing. patil @ nic.in 

२५ श्री गि.रा.सगणे विधि व न्याय विभाग ९९६९२८६७९१ girish.sagane @nic.in 

२६ श्री रा.भा.गायकवाड दिव्यांग कल्याण विभाग ९९६९४३९४४९ rajesh.gaikwad @nic.in 

२७ | श्रीमती | भा.ज.देवरे वित्त विभाग ९८६७२२१४०५ dodeore@ yahoo.com 

२८ श्री ग.म.काथवटे We विभाग ९४०४४०८३६०१ ganesh.kathvte @nic.in 

२९ श्री सं.अ.राणे महसूल व वन विभाग ८०८००९९२८९ sanjiv.rane @nic.in 
९८६९४७४६०८ 

३० श्री प्र.ह.भगत सार्वजनिक बांधकाम विभाग । ८७७९५०८९०६ pramod.bhagat@nic.in 
७०३९०२२८६० 

३१ श्री उ.ग.गवस आदिवासी विकास विभाग ९९३३९१२१३० uday. gawas @nic.in 

३२ श्री सं.ज.कुडवे महसूल व वन विभाग ८४५२९११९३७ sanjay.kudwe @nic.in 

३३ श्री नं.ग.आंदळकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९८६७८३१०२६ nandkumsr.andalkar @ gov.in 

३४ श्री अ.धो.भोसले मराठी भाषा विभाग ९९६०७१८२४३ ajay .bhosale @nic.in 

३५ श्री प्र.ब.घाडगे नियोजन विभाग ९९८७२६४५४० prakash. ghadge@nic.in 

३६ श्री सु.दि.पाष्टे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य ९८६९५२१४६५ sumant.paste @nic.in 

विभाग 
३७ श्री ज.क्या.खान गृह विभाग ९९६०४१३९९२ jahangir.khan @nic.in 
३८ श्री ता.र.पवार वित्त विभाग ९६१९६०७७२० tanaji.pawar @nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.११७/१४ 


अ. | श्री/ | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचा विभाग भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेलचा 

क्र. | श्रीमती 
३९ श्री बा.सि.शिदे उद्योग,उर्जा व कामगार ९९६७४३८२६४ babasaheb.shinde @nic.in 

विभाग 
go | श्रीमती | पु.भा.उदावंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग । ९१३७८७९०७७ pooja.udavant @nic.in 
९८२१६२७६६० 

४१ श्री म.म.लाड सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९८६९५४९७३१ Mahesh.lad@ gov.in 
४२ | att सं.सं.नवगिरे सामान्य प्रशासन विभाग ९३२३९४३९६९ santosh.navgire@nic.in 
४३ श्रीमती | ल.वि.पाटील वित्त विभाग ९८६९२४०८९१ ९8.0१ @nic.in 
४४ श्री सं.ना.जाधव महसूल व वन विभाग ९८६७९९७७६५ sanjay.jadhav @nic.in 
४५ | att स.श्ा.देसाई सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९३२६१०२४८३ sachin.desai @nic.in 
४६ श्री ग.पुं.कातकाडे वित्त विभाग ९८६९४१५५२९ gajanan.katkade @nic.in 
४७ श्री हे.सु.पाठक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ९९८७२००८२५ hemant.pathak @ nic.in 
४८ | श्रीमती | सु.सं.राणे सामान्य प्रशासन विभाग ९८६९४०३४७२ suchitra.rane @nic.in 
४९ श्री सु.श. यादव We विभाग ९८३३१६४६३३ sudhakar.yadav@nic.in 
५० | aft रा.वि.कुडले सार्वजनिक आरोग्य विभाग ९५९४२३५५०० rajendra.kudale @ nic.in 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


